RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक ४६ ]] 


शुक्रवार , जुलै १५, २०१६ / आषाढ २४ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ७५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

अधिसूचना 

क्रमांक निवडणूक / ८२८ / सा . 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत श्री . मोहम्मद इसाक कासिम अली शेख , समाजवादी पार्टी या पक्षाने 
पुरस्कृत केलेले उमेदवार प्रभाग क्रमांक १५६-होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर , या प्रभागामधून निवडून आले होते .द्वितीय क्रमांकाची उच्चत्तम मते मिळविणारे 
श्री . हरिष कृष्णा भांदिर्गे यांनी लघुवाद न्यायालयात निवडणूक याचिका क्रमांक EP/87/2012 दाखल केली होती. श्री . हरिष कृष्णा भांदिर्गे यांनी 
मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . ३ ९८ / २०१५ अर्ज खंडपीठाने दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ च्या निर्णयानुसार श्री . मोहम्मद 
इसाक कासिम अली शेख यांनी त्यांच्या नामनिर्देशनपत्रात नमूद केलेली “ धुलिया ” जात महाराष्ट्र राज्याच्या राजपत्रात समाविष्ट नसल्यामुळे मा . 
उच्च न्यायालयाने दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशानुसार श्री . मोहम्मद इसाक कासिम अली शेख यांचे जात प्रमाणपत्र दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०१२ पासून 

अवैध ठरवून 

त्यांचे नगरसेवकपद दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ पासून रद्दबातल केले. 


मा . अतिरिक्त / मुख्य न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय यांनी निवडणूक याचिका क्र . EP/87/ 2012 ची सुनावणी घेऊन दिनांक ८ जुलै २०१६ 
रोजी आदेश दिला त्यानुसार श्री . हरिष कृष्णा भांदिर्गे यांना विजयी घोषित केले. 


यास्तव श्री . हरिष कृष्णा भांदिगें ( भारतीय जनता पार्टी) या पक्षाने पुरस्कृत केलेले उमेदवार यांना दिनांक ८ जुलै २०१६ पासून निर्वाचित 
घोषित करण्यात येत आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १३ जुलै २०१६ . 


संजय देशमुख , 
अतिरिक्त आयुक्त ( पूर्व उपनगरे ), मुंबई. 


भाग दोन - ७५–१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


